परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(११/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३ /१४/१०१/१३, 
दि. ०९/०६/२०१७ 
३)संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/२१, दि.०७/०१/२०२०. 


शासन आदेशा -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन w.2 येथील शासन निर्णयान्वये श्री.कौसळ अभिजित शाळीग्राम, 
श्री.अरकल जोस मेथ्यू व श्री. पडवळे निरंजन दामोदर यांची सहायक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी , 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा,गट-अ या 
पदावर शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय, अवसरी येथे दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री.कौसल, 
श्री. अरकल व श्री. पडवळे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री.कौसल, 
श्री.अरकल व श्री.पडवळे यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी खालील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची 
सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अध्यापकाचे नावव रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 


कार्यरत संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू ठेवण्याचा 
घेतलेल्या समाप्तीचा दिनांक 
रजा दिनांक 
fF aa | २ ३ 8 षु & 
| . | श्री.कौसल अभिजित | दि.१७/०६/२०१७ निरंक दि.१६/०६/२०१९ | दि.१७/०६/२०१९ 
शाळीग्राम, (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
सहायक प्राध्यापक, 
यंत्र अभियांत्रिकी, 
छासकीय 
अभियांत्रिकी व 
संशोधन 


महाविद्याळय,अवसरी 


शासन आदेश क्रमांकः परिका-२०२०/ प्र.क्र.(११/२०)/तांशि-१ 


श्री.अरकल जोस | २८/०६/२०१७ निरंक २७/०६/२०१९ | २८/०६/२०१९ 
ee (म.पू) A) (म.पू) 
प्राध्यापक, 
यंत्र अभियांत्रिकी, 
TRH 
अभियांत्रिकी व 
संशोधन 
महाविद्यालय,अवसरी 


श्री.पडवळे निरंजन | दि.०७/०७/२०१७ निरंक  'दि.०६/०७/२०१९ | दि.०७/०७/२०१९ 
दामोदर, (म.पू) (म.न) (म.पू) 
सहायक प्राध्यापक, 
यंत्र अभियांत्रिकी, 
झासकीय 
अभियांत्रिकी व 
संशोधन 
महाविद्यालय,अवसरी 


३. उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही संबंधित 
प्राचार्य / कार्यालय प्रमुखांनी तातडीने करावी. 

४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ////५/.॥१॥8॥9$॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११३१११५०५९२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman _ :svosmarscesinsaremcrnc 


}ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
1¢2247b4328b57645f509bf1bf0bd20cB65128a018421 


Dhere itor el 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संचालक,तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 
प्रत, 


Pash AAR A संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,पुणे. 

प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय,अवसरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती (तांशि-१). 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


